नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता 
परिभाषित अंशदान राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान जिल्हा 
परिषद व अनुदानित शाळा 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० 032, 
तारीख: ५ ऑक्टोबर, २०१९ 


संदर्भ :- नस्ती क्र. अंनियो-२०१८/प्र.क्र.१४४ भाग-२/१८/टिएनटी-६ 


प्रस्तावना:- 

राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्‍त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तीवीतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू 
पावल्यास त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस, नामनिर्देशन न केल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास 
सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. जी - ६ 

२०७१ - निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, 

०१ - नागरी, 

१०३ - अनुकंपा भत्ते 

(००) (०७) शालेय शिक्षण विभागाच्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकरिता 
परिभाषित sate / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदान 
(जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळ) 

(२०७१ ०७४९) 


सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि./चा-१/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/य्ओआर-२२/२०१८-१९/२१८, दिनांक 
२९/०५/२०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२६४/१९/व्यय-५, दिनांक ०३ एप्रिळ,२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००५१८०११५२१२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anand Naray hondve 
htra, ou= 


Anand Narayanrao ८५५८५५५ 


talCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=a1 1586f7ebf5942c9727d91c8c251f01dab61d 


B h 0 n d ve 28262264d92646e4dc3827d4d, cn=A\ 
Narayanrao Bhondve 
Date: 2019.10.05 18:02:06 +05'30' 


(आ. ना. भोंडवे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

मा. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. राज्य प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) चर्नीरोड, मुंबई 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५. 
. सर्व शिक्षण उपसंचालक 

. सर्व उपसंचालक, लेखा व कोषगारे 

. वित्त विभाग (व्यय-५ / अर्थसंकल्प-२ / ८ / १८ / १९), मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

. निवड नस्ती अर्थसंकल्प. 


सह संचालक (क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी २ 


